कक्ष अधिकारी पदावरील 


पदोन्नतीनंतरच्या WaT 


अंशत:__बदळ करणेबाबत. 
श्री.अ.आ.यादव, स.क.अ. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 


क्रमांक :- कअप-१२२२/प्र.क्र.६५/१४ ब 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख:- २६ सप्टेंबर, २०२३. 


संदर्भ:- सामान्य प्रशासन विभाग, शासन sear समक्रमांक दिनांक २५.०८.२०२३. 
शासन आदेशा 
उपरोक्त संदर्भाधीन शासन आदेशान्वये, श्री.अ.आ.यादव, सहायक कक्ष अधिकारी यांना 
कक्ष अधिकारी या पदावर तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येऊन, त्यांची पदस्थापना वित्त विभागामध्ये 
करण्यात आली होती. 
२. आता, या आदेशान्वये श्री.म.आ.यादव, सहायक कक्ष अधिकारी यांच्या कक्ष अधिकारी या 
पदावरील पदोन्नतीनंतरच्या पदस्थापनेत प्रशासकीय कारणास्तव अंशत: बदल करण्यात येत 


असून, त्यांची सुधारीत पदस्थापना खालील तक्त्यातील स्तंभ ६ मध्ये दर्शविलेल्या विभागामध्ये 


करण्यात येत आहे. 
अ. | श्री/ | सहायक कक्ष सध्याचा विभाग पदोन्नतीनंतरचा । सुधारित पदस्थापनेचा 
क्र. श्रीमती | अधिकाऱ्यांचे विभाग विभाग 
नांव 
च २ 3 SF दु ६ 
१. श्री | अ.आ.यादव सामान्य प्रशासन वित्त विभाग प्रपत्र बढती- 
विभाग (राज्य माहिती आयोग, 
(प्रतिनियुक्‍्ती-राज्य पुणे या कार्यालयातील 
माहिती आयोग, पुणे) “कक्ष अधिकारी” या 
पदावर) 


३. महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी , स्वीयेत्तर सेवा व निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून 
टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधीळ नियम vo, परिशिष्ट-३, अट क्र.१८ नुसार 
राज्य माहिती आयोग, पुणे या कार्यालयात प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत असलेल्या श्री.अ.आ.यादव, 
सहायक कक्ष अधिकारी यांना श्री.प्रज्ञा प्र.मुळे, कक्ष अधिकारी, राज्य माहिती आयोग, पुणे यांच्या 
प्रत्यावर्तनामुळे RET झालेल्या “कक्ष अधिकारी” या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात प्रपत्र बढतीच्या 


पदावर पदस्थापना देण्यात येत आहे. उपरोक्‍त तदतुदीनुसार प्रपत्र बढतीचा कालावधी या 


शासन निर्णय क्रमांकः कअप-१२२२/प्र.क्र.६५/१४ ब 


आदेशाच्या दिनांकापासून of महिन्यानी समाप्त होईल. त्यानंतर त्यांनी त्यांच्या मूळ विभागात 
(सामान्य प्रशासन विभागात) कक्ष अधिकारी पदावर रुजू व्हावे. 

४. संदर्भाधीन आदेशातील अन्य अटी व शार्ती त्याच राहतील. 

ष्‌. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
प्रसिध्द करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०९२६१७४१०२७७०७ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by VINAYAK BABURAO MANE 


VINAYAK का 
BABURAO MANE = 
(वि. बा. माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
श्री.अ. आ.यादव, सहायक कक्ष अधिकारी, राज्य माहिती आयोग, पुणे 
प्रत, 


) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव,सामान्य प्रशासन विभाग/ वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) आयुक्त, राज्य माहिती आयोग,पुणे . 

३) सह/उप सचिव (आस्थापना), सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

) उपसचिव (कार्या-६), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

) निवडनस्ती कार्यासन-१४ ब. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


